आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 

२०२४-२५ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 

बांधकाम (टिएसपी)लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) 

या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४, . 
२) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२४/प्र.क्र.११७/का-१३ 
प्रस्तावना - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 

लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमझाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरण प्रस्ताव 
वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनूसरुन 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) 
(लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी बांधकामे या खाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.२४०००.०० लाख (अक्षरी रुपये दोनशे चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| oa | 2 3 a 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम २१८ १८८३८.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक. 
र अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ७८ ५१६२.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 
एकूण २९६ २४०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS Jax वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण २९६ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २९६ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याबाबतची 
सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची राहील. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपूर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
तसेच जुन्या कामांचा आढावा घेवुन ती प्राथम्याने पुर्ण करण्यात यावीत. वितरीत करण्यात 
आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४३/२४ दि.१०.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि..०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२४३०५३०२४ असा आहे. हा Nea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


R AJ F N D ) R A Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल ज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a71 
1d3864b9b289879d 1 73b67fcd 
postalCode=400032, st=Mahi ht 
bi F617DED8E7182679ED107E63511160 
B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.08.05 14:39:53 +05'30° 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


प्रत, 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपुर. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ ee 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 

षि शासकोय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे ३९०.५४ ४०.०० 
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 

२ । शासकोय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण जि.नाशिक ३६९.४८ ४०.०० 
येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 

३ | शासकोय आश्रमशाळा दहिंदुले ता. सटाणा जि. नाशिक येथे ११०१.७० ८०.०० 
शालेय इमारत बांधणे 

४ । शासकीय आश्रमशाळा दळवट ता. कळवण जि. नाशिक येथे १०४४.१३ १३.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे 

५ । शासकोय आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण येथे मुलींचे १०९८.२५ १५.०० 
वसतीगृह बांधणे (क्षमता १४४) 

६ | Hata. कळवण जि. नाशिक येथील शासकीय ४२१.४७ ५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

७ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणी ता. सुरगाणा जि. ८८९.०० ९०.०० 
नाशिक येथील आश्रमशाळा आवारात नविन झालेय 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

८ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पळसन ता. सुरगाणा जि. १४२६.५२ ७५.०० 
नाशिक येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे (तळमजला --३ 
मजले) 

९ | दळवट, ता.कळवण जि. नाशिक येथील शासकीय ६६०.९१ ६०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

= ० | पळसन, ता.सुरगाणा जि. नाशिक येथील शासकोय ६९१.१२ ७०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

| १ | नरुळ, ता.कळवण जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी ६९०.८२ ५०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२ । बापखेडा, ता.कळवण जि. नाशिक येथील शासकीय ६२८.२९ १२५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१३ | हरणबारी, ता.बागलाण जि. नाशिक येथील शासकीय ६१९.८४ ३०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१४ | तताणी, ता.सटाणा जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी ६९३.२४ २०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 


पृष्ठ २७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

1 १_| २ ३ 1 छे 

१५ | विसापुर, ता.कळवण जि. नाशिक येथील शासकोय ६९५.०३ ९०.०० 
आदिवासी SSAA AA आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१६ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा आंबुपाडा ता.सुरगाणा १४४६.४४ ७५.०० 
जि.नाशिक येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 

१७ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा सालभोये ता.सुरगाणा १४९७.६७ १००.०० 
जि.नाशिक येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 

१८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा विसापुर ता.कळवण १४९४.६८ ८०.०० 
जि.नाशिक येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 

१९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा काठरेदिगर ता.कळवण १४९९ 93 १४०.०० 
जि.नाशिक येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 

२० | RAH आदिवासी आश्रमशाळा, भोरमाळ, ता.सुरगाणा, १४४९.६६ ५०.०० 
जि.नाशिक येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे. 

२१ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण ३३९.७३ ७०.०० 
जि. नाशिक येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम करणे. 

२२ | Wears, ता.जुन्नर, जि.पुणे येथील शासकोय आदिवासी ७०५.१७ ५५.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

२३ | सोनावळे, ता.जुन्नर, जि.पुणे येथील शासकौय आदिवासी ७१६.०५ ६०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

२४ । तेरुंगण, ता.आंबेगाव, जि.पुणे येथील शासकीय आदिवासी ६९४.३० ४०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

२५ । ओ) शासकोय आश्रमशाळा असली ता.धडगांव जि.नंदुरबार १२९६.०८ २५०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे व शालेय 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

२६ । अ) शासकोय आश्रमशाळा चुलवड ता.धडगांव जि.नंदुरबार १३२४.१६ २०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे व शालेय 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

२७ | शासकोय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. धडगांव जि. नंदुरबार ११५४.२५ ११५.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 

२८ | शासकोय आश्रमशाळा वडफळी ता. अक्कलकुवा जि. १०९८.८६ १९०.०० 
नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 


पृष्ठ २७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

1 १_| २ ३ 1 छे 

२९ | शासकोय आश्रमशाळा बडी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार १०९२.८१ २५.०० 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 

३० | शासकोय आश्रमशाळा असली ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे १०३२.४६ १९५.०० 
मुलांचे वसतीगृह बांधणे. 

३१ | शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे १०९०.३२ ५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. 

३२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल ता. अक्कलकुवा ११९६.०० १७०.०० 
जि. नंदुरबार येथे शाळेय इमारतीचे बांधकाम करणे 

३३ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे मुलींचे १०५२.६७ ११०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

३४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा काकरदा येथे मुलींचे ११९१.०० २५२.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

३५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा HARM येथे मुलीचे ११७४.०० २२०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

३६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा अमोनी येथे मुलींचे १२१५.०० १००.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. तळोदा जि. नंदुरबार 

३७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल येथे मुलींचे ११८०.०० १५०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

३८ | तोरणमाळ ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथील शासकोय २००.८६ ५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

३९ । सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह तालंबा ता. अक्कलकुवा जि. ३३०.५७ २०.०० 
नंदुरबार 

४० | सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह धडगाव ता. धडगाव जि. ३२६.४७ ३०.०० 
नंदुरबार 

४१ | सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह भगदरी ता. अक्कलकुवा जि. ३४९.१९ २५.०० 
नंदुरबार 

४२ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह तोरणमाळ ता. धडगाव जि. ३४९.१९ १०.०० 
नंदुरबार 

४३ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तेलखेडी येथे शालेय ८८९.०० १००.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 


पृष्ठ २७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


इमारतीचे बांधकाम करणे ता. तळोदा जि. नंदुरबार 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ 1 छे 

४४ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे शालेय ८८९.०० १६४.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

४५ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तेलखेडी येथे मुलींचे १०१७.८२ ११०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. 
नंदुरबार 

४६ | रोषमाळता. धडगाव जि. नंदुरबार येथे एकलव्य निवासी १०१७.८२ ८०.०० 
आश्रमशाळा संकुलामध्ये मुलींचे वसतीगृह इमारतींचे 
बांधकाम करणे 

४७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कुंभारखान येथे मुलांचे १०१७.८२ ९०.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

४८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा भांगरापाणी येथे मुलांचे १०१७.८२ ६०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. 
नंदुरबार 

४९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा अमोनी ता. तळोदा जि. १०१७.८२ १२९.०० 
नंदुरबार येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 

५० | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. १२२०.७२ २००.०० 
नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृहासह शालेय इमारतीचे मॉडेल 
स्कुल इमारतीचे बांधकाम करणे 

५१ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हातधुई ता. तळोदा जि. १२२०.७२ १७५.०० 
नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृहासह शालेय इमारतीचे मॉडेल 
स्कुल इमारतीचे बांधकाम करणे 

५२ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा तलाई मुलींचे वसतीगृह १०१७.८२ ३०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. तळोदा जि. नंदुरबार 

५३ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा भगदरी येथे शालेय १२३६.०० ४४.०० 
इमारत बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

५४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मोरंबा येथे मुलांचे १२२५.०० २००.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

५५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा काकरदा येथे शालेय १२१९.०० २९०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

५६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा बोरद येथे शालेय १२३१.०० १२०.०० 


पृष्ठ २७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


पृष्ठ २७ पैकी ८ 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

1 १_| २ ३ 1 छे 

५७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मोजरा येथे शालेय १२३२.०० ११०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

५८ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सरी येथे मुलांचे १२३६.०० ५०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

५९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा त्रिशुल येथे शालेय १२३९.०० २०५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

go | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ayes येथे मुलींचे ९७२.८९ २१५.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. 
नंदुरबार 

६१ | डाब, ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार येथील शासकीय ४८०.७८ २५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

६२ | भगदरी, ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार येथील शासकोय ४८३.८३ ३०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

६३ | बोरद, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार येथील शासकीय आदिवासी ४९८.४७ ७०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

६४ | सलसाडी, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार येथील शासकीय ४४९.४६ ७०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

६५ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इच्छागव्हाण येथे शालेय १४९९.५९ १६०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 

६६ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा असली येथे मुलींचे ६५०.५६ ७०.०० 
वसतिगृहाचे (अतिरिक्त मजला) बांधकाम करणे ता.धडगांव, 
जि.नंदुरबार 

६७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल येथे मुलांचे १४९३.२४ ९०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा, 
जि.नंदुरबार 

६८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इच्छागव्हाण येथे मुलींचे १४९४.३१ ७५.०० 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 

६९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इच्छागव्हाण येथे मुलांचे १४९४.३१ १२०.०० 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 

७० | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वलवाल, ता.धडगांव, १४९८७२ ५०.०० 
जि.नंदुरबार शालेय इमारत बांधकाम करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


जि.नंदुरबार येथे कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम 
करणे 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
| a 2 3 1 छे 

७१ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वलवाल, ता.धडगांव, १४८५.०८ ६०.०० 
जि.नंदुरबार मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तलाई, ता.धडगांव, १४९९.१७ १०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७३ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मोजरा, ता.धडगांव, १४९१.५८ ५०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मोजरा, ता.धडगांव, १४८५.०८ १००.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७५ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा त्रिशूळ, ता.धडगांव, १४९६.६४ २१०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७६ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सोनखुर्द येथे मुलांचे १४९६.६४ २०.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

७७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा सुकापुर येथे मुलांचे १२२२.०६ २९०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. साक्री जि. धुळे 

७८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वार्सा येथे मुलांचे १२३५.९५ २४०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. साक्री जि. धुळे 

७९ | बोपखेल, ता.साक्री जि. धुळे येथील शासकोय आदिवासी ४०५.८९ १००.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. 

८० | शिरसोले (मुलींची), ता.साक्री जि. धुळे येथील शासकीय ४०९.१५ १००.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. 

८१ ।वार्सा, ता.साक्री, जि.धुळे येथील शासकोय आदिवासी ३९९.८१ ५०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

८२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वैजापुर येथे मुलींचे १४७०.३८ ५०.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. जि.जळगाव 

८३ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा रामपुर ता.शहादा ६८०.२१ १४.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 

८४ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागंळी ता.नवापुर १२२७.०५ १०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 

८५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा बंधारे ता.नवापुर १०३७.८७ ७०.०० 


पृष्ठ २७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. 
नंदुरबार 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
[ १_| २ ३ 1 छे 

८६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा धनराट ता. नवापुर ९५४.२१ ३०.०० 
जि.नंदुरबार येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 

८७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा राणीपुर येथे शालेय ९३४.९४ १४०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

८८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मलगाव येथे मुलींचे ११२०.९८ १८५.०० 
आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. 
नंदुरबार 

८९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा देवमोगरा येथे मुलींचे १३८४.६५ ४०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 

९० | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा गणोर ता. शहादा जि. १०५२.९२ १००.०० 
नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 

९१ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वाघाळे ता. हाहादा जि. १०५२.९२ ४०.०० 
नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 

९२ | कोठलीता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकोय 20€ 919 १९.०० 
आदिवासी AAMAS आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

९३ | खडकोता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकीय ३००.५२ २०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

९४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा भादवड येथे शालेय ८८९.०० १००.०० 
इमारतीचे बांधकाम ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

९५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा लोय येथे मुलांचे १४८४.३४ १००.०० 
वसतीगृहासह शालेय इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे 
बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 

९६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा सुलतानपूर शालेय ८८९.०० ५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. Weal जि. नंदुरबार 

९७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वाघाळे येथे मुलांचे १२२८.६५ १००.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 

९८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसांगळी येथे शालेय ११५३.६१ २२०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

९९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा भादवड येथे मुलांचे १२९९ .७७ २०.०० 


पृष्ठ २७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
Lay 2 3 1 छे 

हिं oo | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा येथे शालेय ११५३.६१ १९०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

i ०१ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा येथे मुलांचे १२६७.६० ९०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. 
नंदुरबार 

१०२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा FARM येथे शाळेय १२६०.६२ ९०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

१०३ | बंधारे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार येथील शासकीय आदिवासी ४१९.०९ ७५.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. 

१०४ | बोरचक, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार येथील शासकोय ३८१.०२ ३५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१०५ | निजामपुर, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार येथील शासकीय ३८१.०२ २०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१०६ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागाळी येथे मुलाचे १३९७.९४ ९०.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता.नवापूर जि. नंदुरबार 

१०७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चांदसेली येथे मुलांचे १२८३.४९ १००.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 

१०८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धनराट येथे मुलाचे १२५६.६० १००.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता. नवापूर जि. नंदुरबार 

१०९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मलगांव येथे मुलांचे १३३७.३४ १५५.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता शहादा, जि. नंदुरबार 

a १० | शासकोय आश्रमशाळा feed ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे १०५२.६४ २८०.०० 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 

eal ११ | असरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी ८८९.०० १४०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 

११२ | देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी ८८९.०० १४०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 

११३ | देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह १०१७.८२ १२५.०० 
इमारत बांधकाम करणे 

११४ | निगडोळ ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी ८८९.०० ४०.०० 


पृष्ठ २७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
| १_| २ ३ a 

आश्रमशाळा संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 

११५ | बोरीपाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे शासकीय १०१७.८२ २२.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृह 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

११६ | ठाणापाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे मुलींच्या १०१७.८२ १३०.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे 

११७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा काळुस्ते येथे मुलांचे १०१७.८२ २८५.०० 
वसतीगृह व शालेय मॉडेल स्कुलचे बांधकाम करणे ता. 
इगतपुरी जि. नाशिक 

११८ | देवसाने ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी १२००.७४ १४०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे (G+2 
मजले) 

११९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा आडगाव भुवन ता. पेठ १०७८.४२ १२०.०० 
जि. नाशिक येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 

१२० | बोरीपाडा, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक येथील शासकीय ४२२.१८ ९०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२१ | ननाशी, ता. दिडोरी, जि. नाशिक येथील शासकीय ३६२.८३ २५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२२ | पिपळगांव (गरुडेश्वरो, ता. जि. नाशिक येथील शासकीय ४८१.३६ ६०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२३ | शिरसगांव, ता.त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथील शासकीय ४५२.४० ५०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२४ | बाडगी, ता.पेठ जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी ३३३.१७ ५०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२५ | रायते, ता.त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथील शासकीय ४२२.१८ ५०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२६ । मुंढेगांव इंग्रजी माध्यम, ता. जि. नाशिक येथीळ शासकोय ४१७.७५ १५०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१२७ | नाळेगांव, ता.दिडोरी जि. नाशिक येथील शासकीय ३६२.८२ १००.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 


पृष्ठ २७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ ae 

१२८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, feed येथे शालेय इमारत १४१८२४ २००.०० 
(जी--२) बांधकाम करणे, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक 

१२९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा देवसाने येथे मुलीचे १३३७.८९ २००.०० 
वसतीगृह (जी--३) इमारतीचे बांधकाम करणे, ता.दिंडोरी, 
जि.नाशिक 

१३० | देवगाव ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे शासकीय १३३७.८९ १८०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींचे वसतिगृह (G+3) 
इमारतीचे बांधकम करणे 

१३१ । मुरंबी ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी १४२८.३९ ६०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात शाळेय इमारत (G+3) बांधकाम 
करणे. 

१३२ | गांडोळे ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी १३३७.८९ १९०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींचे वसतिगृह (9--३) इमारतीचे 
बांधकम करणे. 

१३३ | ठेपणपाडा ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय १३३७.८९ २२५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींचे वसतिगृह ( G+3) 
इमारतीचे बांधकम करणे. 

१३४ | निगडोळ ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय १३३७.८९ १२८.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींचे वसतिगृह ( G+3) 
इमारतीचे बांधकम करणे. 

१३५ | feed ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे एकलव्य निवासी झाळेचे ३१५.८२ २७०.०० 
बांधकाम करणे (उर्वरीत काम) 

१३६ | शासकोय आश्रमशाळा खिरविरे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ९११. 9२ ३००.०० 
ता. अकोले जि अहमदनगर 

१३७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAA ता.अकोले ७९८.११ १०.०० 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ 
कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान इमारत बांधकाम करणे 

१३८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले ३६३.५६ ८०.०० 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये बहुउद्देशीय हॉल 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ २७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ 1 छे 

१३९ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAA ता.अकोले ८८९.९० ५०.०० 
जि.अहमदनगर या शौक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय इंग्रजी 
माध्यम आश्रमशाळा करीता शालेय इमारत बांधकाम करणे. 

१४० | अ) शासकोय आश्रमशाळा कोळेवाडी ता.राहुरी १३४१.६६ १२०.०० 
जि.अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम 
करणे व झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 

१४१ | मवेशी ता.अकोले जि. अहमदनगर येथील शासकीय ४४४.९२ २५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१४२ । सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह मवेशी ता. अकोले जि. ३४९.५५ ४०.०० 
अहमदनगर 

१४३ | केळीरुम्हणवाडी, ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथील ७११.२५ ८०.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत 
करणे 

१४४ | पैठण, ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथील शासकीय ६८९.४९ २०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

१४५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तिरडे येथे मुलींचे १४२०.३९ १००.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:अकोले , जि. 
अहमदनगर 

१४६ | शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा केळी रूम्हणवाडी येथे १४२०.३९ १००.०० 
मुलांचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता.अकोले , जि. 
अहमदनगर. 

१४७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोहणे येथे मुलांचे १४२०.३९ ६०.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:अकोले , जि. 
अहमदनगर 

१४८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पळसुंदे येथे मुलांचे १४२०.३९ ४०.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता: अकोले , जि. 
अहमदनगर 

१४८ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) १४४३७१.७४ १४५००.०० 


पृष्ठ २७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ ae 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 

दिं शासकीय आश्रमशाळा, पळसुंदे ता. मोखाडा जि. पालघर ८ ७०.६९ ३५.०० 
(SCHOOL BLDG. G + २ (GIRLS HOSTEL. G + 9) 

२ । शासकोय आश्रमशाळा, FER ता. वाडा जि. पालघर ७०९.४८ ७५.०० 
(SCHOOL BLDG. G + २ (GIRLS HOSTEL. G + 3) 

3 शासकीय आश्रमशाळा, ओझर ता. जव्हार जि. पालघर ६६३.२६ ५०.०० 
(बाब क्र. १६ पृष्ठ क्र. २०) 

४ | शासकीय आश्रमशाळा कंळभे ,ता. वाडा जि. पालघर १४८९.४० ६५.०० 
(शालेय व मुलींचे वसतीगृह इमारत) (SCHOOL BLDG. ७ 
+ रो (GIRLS HOSTEL. G + 3) 

4 | शासकीय आश्रमशाळा AS ,ता. मुरबाड जि. ठाणे (शालेय ८३९.७० ५०.०० 
इमारत) (SCHOOL BLDG. G + 2) 

६ । शासकोय आश्रमशाळा CH , ता. शहापूर जि. ठाणे (शालेय ८३९.६८ २०.०० 
इमारत) (SCHOOL BLDG. G + 2) 

७ | शासकोय आश्रमशाळा कोठारे, ता. शहापूर जि. ठाणे ८३९.६८ २.०० 
(शालेय इमारत) (SCHOOL BLDG. G + 2) 

८ | शासकोय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलीचे ९८९.९२ शिक ,०० 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे. ता. डहाणू जि. पालघर. 
(GIRLS HOSTEL. G + 2) 

९ । शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा जि. पालघर १४८९.४३ १०.०० 
(SCHOOL BLDG. G + २ 

| o | शासकोय आश्रमशाळा पिसे Geen मुलीचे वसतिगृह बांधणे ११८६.०० ४०.०० 
ता.भिवंडी जी. ठाणे (SCHOOL BLDG. ७ + २ (GIRLS 
HOSTEL. G + 3) 

i १ | शासकोय आश्रमशाळा पेढरघोळ मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. ११५३.११ २०.०० 
शहापूर जी. ठाणे (SCHOOL BLDG. ७ + २) (GIRLS 
HOSTEL. ७ +3) 


पृष्ठ २७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

1 १_| २ ३ ee 

१२ | शासकीय आश्रमशाळा चिखलगाव ता. खेड, जि.पुणे. ९१७.३८ २५.०० 
(SCHOOL BLDG. G +2) 

१३ | शासकीय आश्रमझाळा भिनार ता. भिवंडी जि. ठाणे येथे १३१९.३६ ७०.०० 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे (SCHOOL BLDG. 
G + 2) (GIRLS HOSTEL. G + 2) 

१४ । शासकीय आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. शहापूर जि. ठाणे येथे १३१९.३६ २५.०० 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे (SCHOOL BLDG. 
G + २ (GIRLS HOSTEL. G + 2) 

१५ | शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड येथे ११३४.२७ ५०.०० 
शाळेय इमारत बांधकाम करणे (SCHOOL BLDG. G + 2) 

१६ | शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत जि. रायगड येथे १३१९.३६ ७५.०० 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे (SCHOOL 
BLDG. ७ + २ (GIRLS HOSTEL. G + 2) 

१७ | शासकीय आश्रमशाळा बुधावळी ता. वाडा जि. पालघर येथे १०८७.०० ५०.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 

१८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा घानवळ ता. मोखाडा येथे १०७१.०० ७५.०० 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 

१९ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा एंबुर ता. जि. पालघर येथे १०८५.०० १२५.०० 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 

२० | शासकोय माध्यमिक आश्रमशाळा रणकोळ ता.डहाणू जि. ३७९.९८ २५.०० 
पालघर या Mod आदर्श झाळेमधे रुपांतरीत करणे 

२१ | गोंदे ता. मोखाडा जि. पालघर येथील शासकीय आदिवासी ५७१.३७ ५०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श आश्रमशाळेत रुपांतरीत करणे. 

२२ | शिरोळ ता. शहापूर जि. ठाणे येथील शासकीय आदिवासी ५५९.१४ २५.०० 
आश्रमझाळेचे आदर्श झाळेत रुपांतरीत करणे 

२३ । राजपूर ता. आंबेगाव जि. पुणे येथील शासकोय आदिवासी ६०१.६५ ४०.०० 
आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. 

२४ । शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कांदरवाडी ता.डहाणू जि. १०६२.७७ ५०.०० 
पालघर येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 

२५ | शासकीय आश्रमशाळा चास येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम ८०६.२२ १२५.०० 
करणे. ता. मोखाडा, जि. पालघर. 


पृष्ठ २७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


शाळेच्या परिसरात मुलींच्या वसतीगृहाची इमारत बांधणे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
| १_| २ ३ a 

२६ । शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा डोंगारी ता.तलासरी जि. १३४१.१७ २००.०० 
पालघर येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 

२७ | शासकोय माध्यमिक आश्रमशाळा कलमदेवी ता.डहाणू जि. १३३३.१० १५०.०० 
पालघर येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 

२८ । शासकोय आश्रमशाळा गारगाव येथे मुलींच्या वसतीगृहाचे २९४.३९ २५.०० 
उर्वरीत बांधकाम करणे ता. वाडा जि. पालघर. 

२९ | शासकोय आश्रमशाळा गुहीर येथे मुलींच्या वसतीगृहाचे १२०६.५३ ५०.०० 
बांधकाम करणे ता. वाडा जि. पालघर 

३० | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोठारे येथे १०० ८३७.०० ३०.०० 
मुलींसाठी वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. 
ठाणे. 

३१ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा पिवळी येथे मुलींच्या ११६८.७८ २५.०० 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे. 

३२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हिरवे येथे मुलांच्या १२१८.७४ १६०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. मोखाडा जि. पालघर 

३३ | भोपोली, ता.विक्रमगड,जि.पालघर येथील शासकोय १२०१.९६ १५०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाची 
इमारत बांधणे. 

३४ | शासकोय आश्रमझाळा संकुल सुत्रकार,ता. तलासरी, १४४३.०९ १२०.०० 
जि.पालघर येथे आदिवासी शाळेय इमारतीचे बांधकाम 
करणे. 

३५ | शासकोय आश्रमशाळा संकुल नानिवली, ता. , जि.पालघर १४७५.८१ १५०.०० 
येथे आदिवासी शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 

३६ | ओझर,ता. जव्हार, जि. पालघर येथील शासकोय आदिवासी १४८०.५४ ७५.०० 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. 

३७ | sag aT. शहापुर,जि.ठाणे येथे शासकीय आदिवासी १४२३.०४ १००.०० 
शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. 

३८ | मढ,ता. मुरबाड,जि.ठाणे येथील शासकोय आदिवासी १३५२.६९ ३०.०० 


पृष्ठ २७ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ 3 1 छे 

३९ । शासकीय आश्रमशाळा विनवळ ता जव्हार जि. पालघर १२२३.५५ २५.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४० | शासकीय आश्रमशाळा पळसुंडा ता मोखाडा जि. पालघर १२३९.७९ १७०.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४१ | शासकीय आश्रमझाळा दाभेरी ता जव्हार जि. पालघर येथील ११९७.१९ २०.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श आश्रमशाळेत 
रुपांतर करणे. 

४२ | शासकीय आश्रमझाळा कारेगाव ता मोखाडा जि. पालघर १३७६.२७ ५०.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४३ | शासकोय आश्रमशाळा शोणवा ता शहापूर जि. ठाणे येथील ७६३.२६ ३०.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श आश्रमशाळेत 
रुपांतर करणे. 

४४ | शासकोय आश्रमशाळा डोंगारी ता तलासरी जि. पालघर ६२९.५० ७५.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४५ | शासकोय आश्रमशाळा धामणगाव ता डहाणू जि. पालघर ४२३.११ ४०.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४६ | शासकोय आश्रमशाळा अस्वली ता डहाणू जि. पालघर ६६२.१३ ६५.०० 
येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
आश्रमशाळेत रुपांतर करणे. 

४७ । उपलाट, ता. तलासरी, जि. पालघर येथील शासकीय ६७९.५३ १५०.०० 
आदिवासी शाळा परिसरात मुलींच्या वसतीगृहाची इमारत 
बांधणे. 

४८ | शासकीय आश्रमशाळा लालठाणे येथे नवीन शालेय इमारत 4932.92 २५.०० 
बांधकाम करणे, ता. जि. पालघर 

४९ । शासकीय आश्रमझाळा गोवाडे येथे नवीन शालेय इमारत १०३०.७० २५.०० 
बांधकाम करणे, ता. जि.पाळघर. 


पृष्ठ २७ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

[ay २ ३ ae 

५० | झाप, ता. जव्हार, जि. पालघर येथील शासकीय आदिवासी ९९९.५२ ४५.०० 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 

५१ | शासकोय आश्रमशाळा गोंदे येथील मुलींच्या वसतीगृह ५३२.२७ ८०.०० 
इमारतीवर एक मजला वाढविणे, ता. मोखाडा, जि. पालघर. 

५२ | CH, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथील शासकोय आदिवासी ९३७.२६ ४०.०० 
शाळा परिसरात मुलींच्या वसतीगृहाची इमारत बांधणे. 

५३ | आंबिवली, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथील शासकोय ११६०.०८ ७०.०० 
आदिवासी झाळा इमारत बांधणे. 

५४ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हिरवे, ता. मोखाडा, जि. ३४९.५९ ३०.०० 
पालघर येथील शाळा इमारतीच्या गच्चीवर मजल्याचे 
बांधकाम करणे. 

५५ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा वांगणी, ता.जव्हार, जि. १०११.२७ २५.०० 
पालघर येथीळ आश्रमशाळा संकुलात शालेय (9-3) इमारत 
बांधकाम करणे. 

५६ | शासकोय आश्रमशाळा सुत्रकार येथे नवीन मुलीचे वसतीगृह ९४१.०३ ७०.०० 
इमारत बांधकाम करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 

५७ | ऐना, ता.जव्हार, जि. पालघर येथील शासकीय आदिवासी १०७४.२० २५.०० 
आश्रमशाळा संकुलात शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम करणे 
(G+3) 

५८ | आंबिवली, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथील शासकोय १४७४.४२ ६०.०० 
आदिवासी झाळा संकुलात मुलींचे वसतिगृह बांधणे.(बाब 
क्रं.२६ पुष्ठ क्रं. ५५९) 

५९ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हिरवे, ता. मोखाडा, जि. ४९७.३७ ७०.०० 
पालघर येथील वसतिगृह इमारतीवर वाढीव मजल्याचे 
बांधकाम करणे. 

६० | शासकीय आश्रमशाळा कांदरवाडी येथे नवीन मुलीचे ११३५.५० ७०.०० 
वसतीगृह बांधणे, ता.डहाणू, जि.पालघर (जी--२) 

६१ । शासकीय आश्रमशाळा वरखंडा (दापचरी) येथे शाळा इमारत १२००.७२ ७०.०० 
(जी--२) बांधकाम करणे. ता. डहाणू जि. पालघर 


पृष्ठ २७ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
za २ ३ 1 छे 
६२ | शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी येथे नवीन मुलीचे वसतीगृह १३८२.६० ७०.०० 
इमारत बांधकाम करणे, ता.डहाणू, जि. पालघर. 
६३ । घानवळ, ता. मोखाडा, जि. पालघर येथील शासकीय १२२४.९७ ३०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाच्या 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
६४ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा झाप, ता.जव्हार, जि. १३८०.८५ ७०.०० 
पालघर येथील शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे, 
६५ | दाभोसा, ता.जव्हार, जि.पालघर येथील शासकीय १२२४.९७ २५.०० 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाच्या 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
६६ । चास, ता.मोखाडा, जि.पालघर येथील शासकीय आदिवासी १२०५.७४ २५.०० 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाच्या इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 
६७ | शासकीय आश्रमशाळा खुटल येथे नवीन मुलींचे वसतिगृह १४९९.०४ ७५.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
६८ । शासकीय आश्रमशाळा सोमतवाडी ता. जुन्नर जि. पुणे येथे १३०२.१४ ७५.०० 
नवीन मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 
६९ । शासकीय आश्रमशाळा ASR येथे नीवन मुलांचे वसतीगृह १४५६.०५ ७५.०० 
इमारत बांधकाम करणे ता. जि.पालघर 
७० | शासकोय आश्रमशाळा सुत्रकार येथे नवीन मुलांचे वसतीगृह ९४१.०३ १२०.०० 
इमारत बांधकाम करणे, ता. तलासरी, जि.पालघर 
ca एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ७३३७५.४२ ४३३८.०० 
२१८ | अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम 
आदिवासी मंडळ) २१७७४७.२ १८८३८.०० 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
| कोथळी ता.बार्शी टाकळी जि.अकोला येथील शासकीय १७७.०८ २०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
२ | टेंबली ता.धारणी जि.अमरावती येथील शासकीय आदिवासी २५१.२१ २०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 


पृष्ठ २७ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ ee 
३ | शा.आश्रमशाळा बोधडी ता.किनवट जि.नांदेड येथील शालेय ५०३.७८ १५०.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
४ । शा.आश्रमशाळा खारी ता.धारणी जि.अमरावती येथील ६६७.६२ ६५.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
५ | शासकीया आदिवासी शाळा चिखली ता.धारणी १५६.७७ ३०.०० 
जि.अमरावती येथे आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 
६ । शासकोया आदिवासी शाळा जलधारा ता.किनवट जि.नांदेड ४१४.९४ ७५.०० 
येथे आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 
७ । सेमी मध्यवती स्वंयपाक गृह टेंबली व सुसद्रा ता.धारणी २२८.८८ २०.०० 
जि.अमरावती 
८ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह टेब्रुसोंडा ता.चिखलदरा १६८.८९ २०.०० 
जि.अमरावती 
९ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह किनवट ता.किनवट जि.नांदेड ३०७.७८ १५.०० 
| a | o | सेमी मध्यवती स्वंयपाक गृह सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड ३३९.७४ १०.०० 
he १ | शासकीया आदिवासी शाळा STAT ता.चिखलदरा १२८.२८ ५०.०० 
जि.अमरावती येथे मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
१२ | शासकोय आश्रमशाळा बिजुधावडी ता.धारणी जि.अमरावती २४०.०० १२५.०० 
येथील मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१३ | शासकोय आश्रमझाळा बोथडी ता.किनवट जि.नांदेड येथील १६६.९२ ७५.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१४ । शासकोय आश्रमशाळा मोवाडा ता.घांटजी जि.यवतमाळ येथे ११३.(७७ १२५.०० 
आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 
१५ । शासकोय आश्रमझाळा मोवाडा ता.घांटजी जि.यवतमाळ २४५.५३ ७५.०० 
येथील मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा टेंबली येथे मुलींचे १२५७.७७ ७०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता.धारणी जि.अमरावती 
१७ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा बोटोणी येथे शाळेचे १३००.०० ७०.०० 
बांधकाम करणे जी--३ ता.मारेगाव जि.यवतमाळ 


पृष्ठ २७ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ 1 छे 
१८ | सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड येथील शासकीय आदिवासी ६५७.८९ २४०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
१९ | सहस्रकुंड ता.किनवट जि.नांदेड येथीळ शासकोय ६६७.८६ २४०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
२० | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा टेंब्रुसोंडा येथे मुलींचे १४८२.४७ ३०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता.चिखलदरा जि.अमरावती 
(जी--३) 
२० | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) ७३२६.८५ १५२५.०० 
कार्यकारी अभियंता,चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
| ता. देवरी जि. गोंदिया मधील बोरगाव बाजार येथील ५८५.६० २०.०० 
आश्रमशाळेचे नवीनीकरण करणे . 
२ | तह. सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील झिंगानूर येथे ४९९.७० २०.०० 
आश्रमशाळेचे नवीनीकरण करणे 
३ | नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्‍यात बेलदा येथे ५३०.७० २५.०० 
आश्रमझाळेचे नविनीकरण करणे 
४ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कारवाफा ता. धानोरा जि. १२९८.५५ १००.०० 
गडचिरोली येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
५ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सोडे ता. धानोरा जि. १२९८.५५ १००.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
६ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रेगडी ता. चामोर्शी जि. १२९८.५५ ७५.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
७ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रेगडी ता. चामोर्शी जि. १२००.०० ५०.०० 
गडचिरोली येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हालेवारा ता. एटापल्ली १०८०.०० २८.०० 
जि. गडचिरोली येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
९ | गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तहसील आश्रमशाळा ३०१०.७७ १५०.०० 
संकुलाचे बांधकाम करणे. 
(अ) मुला-मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
शि ० | गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तहसील आश्रमशाळा ३०१०.७७ ३००.०० 
संकुलाचे बांधकाम करणे. (ब) (9--३) शाळा इमारतीचे 


पृष्ठ २७ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

| १_| २ ३ ae 
बांधकाम करणे. 

a १ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जिमलगट्टा ता. अहेरी जि. ७४३.१६ १००.०० 
गडचिरोली येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 

१२ | शासकोय आदिवासी आश्रमझाळा पेरीमिळी ता. अहेरी जि. ७४३.५३ ८०.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 

१३ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जरावंडी ता. एटापल्ली जि. ७४८.८६ २९.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 

१४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा खमनचेरु ता. अहेरी जि. १३००.०० १००.०० 
गडचिरोली येथे शाळचे बांधकाम करणे 

१५ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा देचलीपेठा ता. अहेरी जि. १११०.०० ७५.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 

१६ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जांबीया ता. एटापल्ली जि. १३००.०० १२५.०० 
गडचिरोली येथे शाळेचे बांधकाम करणे. 

१७ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जरावंडी, ता. एटापल्ली ६११.२० ७५.०० 
जि. गडचिरोली येथे मुलींच्या वसतीगृहाची उर्वरीत इमारत 
बांधकाम करणे. 

१८ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा झिगांनुर ता मुलचेरा जि १२२८.१७ १००.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 

१९ । भाडभिडी, ता.चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथे मुलींच्या १३४५.२९ ६०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 

२० | बिजेपार, ता.सालेकसा, जिल्हा गोंदिया येथे मुलींच्या ११३८.१८ ७५.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 

२१ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोरची येथे वर्ग १ ते १२ १४२५.०० १५०.०० 
करीता शालेय इमारत बांधकाम करणे ता कोरची जि 
गडचिरोली 

२२ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जरावंडी येथे वर्ग १ ते १२ १४८३.७० १२०.०० 
करीता शालेय इमारत बांधकाम करणे ता एटापल्ली जि 
गडचिरोली 

२३ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सोनसरी येथे वर्ग १ ते १० ८४२.८३ ५.०० 
करीता पहिला व दुसरा मजला शालेय इमारत बांधकाम 
करणे. ता:कुरखेडा, जि. गडचिरोली 


पृष्ठ २७ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
1 १_| २ ३ 1 छे 

२४ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा रामगड येथे मुलांचे १३४५.०० १००.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:कुरखेडा, जि. 
गडचिरोली 

२५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कुरंडीमाल येथे मुलीचे १३४०.०० १००.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:आरमोरी, जि. 
गडचिरोली 

२६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ईळदा येथे मुलींचे १३७१.१५ २००.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:अर्जुनी/मोर, जि. 
गोंदिया 

२७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कसनसुर येथे मुलींचे १३७२.०० १००.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. ता. एटापल्ली जि. 
गडचिरोली 

२८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हलेवारा येथे नवीन १५०.०० २५.०० 
जागेमध्ये संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. ता. एटापल्ली जि. 
गडचिरोली 

२९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मुलचेरा येथे भोजनगृह व ५०३.१७ ८०.०० 
भोजनकक्ष, सिकरुम व अंतर्गत रस्ते बांधकाम करणे. (टप्पा- 
२) ता. मुलचेरा जि. गडचिरोली 

३० | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा देचलीपेठा येथे मुलांचे १३८६.०३ १००.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. अहेरी जि. 
गडचिरोली 

३१ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा झिंगानुर येथे मुलांचे १४२७.६३ १००.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. सिरोंचा जि. 
गडचिरोली 

३२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा लोहारा येथे मुलांचे ९६१.६२ १००.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. मुलचेरा जि. 
गडचिरोली 

३३ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा गुडडीगुडम येथे मुलीचे ९५९.४५ १००.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. अहेरी जि. 
गडचिरोली 


पृष्ठ २७ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 

1 १_| २ ३ ae 

३४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तांडगाव येथे मुलींचे ९५७.७९ ८०.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. भामरागड जि. 
गडचिरोली 

३५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तांडगाव येथे मुलांचे ९५५.९७ १२०.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. भामरागड जि. 
गडचिरोली 

३६ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा लाहेरी येथे मुलांचे ९६७.८२ १००.०० 
वसतीगृह (9--३)इमारत बांधकाम करणे. ता. भामरागड जि. 
गडचिरोली 

३७ | जमाकुडी ता. सालेकसा जिल्हा गोंदिया येथील शासकीय ७४३.५६ ६०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

३८ । रेगडी ता. चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली येथील शासकीय ७५१.२० ३०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

३९ | SPT ता. धानोरा जिल्हा गडचिरोली येथील शासकीय ७५१.२० १००.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

vo । मार्कडादेव ता. चामोर्शी जिल्हा गडचिरोळी येथील (949.20 30,00 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे seat शाळेत रुपांतरीत 
करणे 

४१ | सोनसरी ता. कुरखेडा जिल्हा गडचिरोली येथील ७५१.२० २५.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत 
करणे 

४२ | भाकरोंडी ता. आरमोरी जिल्हा गडचिरोली येथील ४३०.८३ २५.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत 
करणे 

४३ | मुरुमगाव ता. धानोरा जिल्हा गडचिरोली येथील ७५१.२० २५.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत 
करणे 

४४ | शासकीय आश्रमशाळा नवेगाव (चिचडा) ता रामटेक जि १४००.०० ५.०० 
नागपुर येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 

४५ | शासकीय आश्रमशाळा कोसंबी (गवळी) ता नागभिड जि १४८०.८१ ५.०० 
चंद्रपुर येथे मुलीच्या वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ २७ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता किंमत निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 
तरतुद 
im २ ३ ae 

४६ । शासकीय आश्रमशाळा चिधिचक (कन्याशाळा) ता नागभिड १४२०.३० ५.०० 
जि चंद्रपुर येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे. 

४७ | शासकोय आश्रमशाळा देवाडा ता राजुरा जि चंद्रपुर येथे १४९९.०० ५.०० 
मुंलीच्या वसतीगृह बांधकाम करणे. 

४८ | शासकीय आश्रमशाळा बोर्डा (कन्याशाळ) ता जि चंद्रपुर येथे १४९९ .०० ५.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे. 

४९ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जिमलगटटा ता अहेरी जि १४९९.०० 4.00 
गडचिरोली येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे (वर्ग १ ते 92 
करीता शालेय इमारत बांधकाम करणे) 

५० | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कारवाफा ताधानोरा जि १४९५.०० ५.०० 
गडचिरोली येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे 

५१ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा गयारापत्ती ता कोरची १३०१.०० ५.०० 
जि गडचिरोली येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे 

५२ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा तोडसा ता कोरची जि १४९०.०० ५.०० 
गडचिरोली वर्ग १ ते १२ करीता येथे शालेय इमारत 
बांधकाम करणे 

५३ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पेरमिली ताकोरची जि १४९५.०० ५.०० 
गडचिरोली येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 

५४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इळदा ता अर्जुणी १५००.०० ५.०० 
मोरगाव जि गोंदिया येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे 

५५ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा pars! तादेवरी जि १२००.०० ५.०० 
गोंदिया येथे मुलांच्या वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे 
(G+2) 

५६ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कडीकसा ता देवरी जि ९३.८३ ५.०० 
नागपुर येथे विज्ञानकेन्द्र अभारणे. 

५७ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बोरगाव (बां) ता देवरी ९३.८३ ५.०० 
जि नागपुर येथे विज्ञानकेन्द्र अभारणे. 

५८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोसंबी (गवळी) ता ८५.५० ५.०० 
नागभीड जि चंद्रपुर येथे विज्ञानकेन्द्र अभारणे. 

५८ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) ६४०१३.४० ३६३७.०० 


पृष्ठ २७ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 


कामाचे नाव 


प्रशासकीय 
मान्यता किंमत 


सदर शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेली 


तरतुद 


२ 


३ 


PB 


ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी 


मंडळ) 


७१३४०.२५ 


५१६२.०० 


२९६ 


एकुण आब) 


२८९०८७.४१ 


२४०००.०० 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2d 
fa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 
11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.08.05 14:40:34 +05'30' 


पृष्ठ २७ पैकी २७ 


